महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक- आयपीएस-२८१०/प्र.क्र.३५७/पोल १, 
मंत्रालय, दिनांक २४ जानेवारी, २०१० 
शासन आदेश :- 

प्रशासकीय निकड विचारात घेऊन, महाराष्ट्र शासकोय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे 
विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५, 
कलम क्रमांक ४(५) मधील तरतूदींच्या अनुषंगाने, सक्षम प्राधिकारी यांच्या पुर्व मान्यतेने, भारतीय 

पोलीस सेवेतील खालील अधिकाऱ्याची बदलीने / पदोन्नतीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे:- 
। अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पप | नवीन नियुक्तीचे पद 


| 
; 


9 । श्री.आर.के.सहाय,भापोसे | विशेष पोलीस महानिरीक्षक, | विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
महिला अत्याचार प्रतिबंधक | बिनतारी संदेश विभाग, 
विभाग,महाराष्ट्र राज्य,पुणे | महाराष्ट्र राज्य,पुणे 


(रिक्‍त पदी) 
a (श्रेणीवाढ पदावर) 
| २ ai | फ्रामती शोभा ओहोटकरा | aR ओहोटकर, , कारागृह उपमहानिरीक्षक, । विशेष पोलीस महानिरीक्षक, | 
| arts | पुणे महिला अत्याचार प्रतिबंधक 
| : | विभाग,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
| ! | (पदोन्नतीने) 


२. उपरोक्‍त नमूद अधिकाऱ्यास सध्याच्या पदावरुन तातडीने कार्यमुक्त करुन त्याच्या नवीन 
नियुक्तीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी, महासंचालक ब पोलीरू महानिरीक्षक यांनी आवश्यक ती 
कार्यवाही तात्काळ करावी. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, , 


८3९७५५८ 
( कैलास बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 
प्रति. 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रत माहितीसाठी सादर :- 
* महालेखापाल-१, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
* मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
५ मुख्य सचिव यांचे सचिव. 
‘ मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 


D decmister€ रि357 1G Ohotkar 


* मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव | 
+ अधिदान व लेखा अधिकारी/निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
* जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे 
»-- अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

* प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

* प्रधान सचिव (अ. व सु.), यांचे स्वीय सहायक. 

»* लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
yo निवडनस्ती (पोल-१). 


ce 2 987 bo Ohotkar 


